नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण 
केंद्र (| & C Centre) चालविण्याबाबत 
मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमिटेड यांचे 
देयक अदा करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४ 


वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन ज्ञापन क्र. एमव्हीआर-०५१७/प्र.क्र.२४७/परि-२, दि.२८.०३.२०१८. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४, दि.०२.११.२०१९ व 
समक्रमांक शासन निर्णय दिनांक १८.१२.२०२०. 
३) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पआका/नाशिकवाहन निरी व परि 
केंद्र/का-१०/२०२३ जा.क्र.३३२४, दि.१५.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
उपनिर्दिष्ट क्र.३ येथील परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाच्या प्रस्तावानुसार दि.०१.०५.२०२३ ते 


दि. 39.99.2023 या कालावधीत नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्र (। & C Centre) 
चालविल्याबाबत मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमिटेड यांनी रु. १९,९०,६६०/- इतक्या रुपयांचे 
देयक सादर केले आहे. तथापि, वाहन निरीक्षण व परिक्षण केंद्राचे सदर कालावधीतील विजेची व 
दूरध्वनीची देयके अदा करण्यास मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजी लिमिटेड यांनी नकार दिल्याने सदर 
कालावधीतील रु. ११,४५,५६०- इतके विजेचे देयक तसेच रु. १३,२५२/- इतके दूरध्वनीचे देयक 
all एकूण रु.११,५८,८१२/- इतक्या रक्कमेचे देयक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नाशिक यांनी 
अदा केले असल्याने उर्वरीत रु.८,३१,८४८/- इतकी रक्कम मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमिटेड 
यांना अदा करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: - 


दि.०१.०५.२०२३ ते दि.३१.११.२०२३ या कालावधीत नाशिक येथील वाहन निरीक्षण व 
परिक्षण केंद्र (। & C Centre) चालविल्याबाबत मे.रोजमार्टा टेक्नॉंलॉजीस लिमीटेड यांना एकूण 
रु.८,३१,८४८/- (अक्षरी रुपये आठ लक्ष एकतीस हजार आठडो अठ्ठेचाळीस फक्‍त) अदा करण्यास 
कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी येणारा खर्च " मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (02) (०३) प्रादेशिक 
कार्यालये, पर्यावरण कराचा विनियोग (अनिवार्य) (२०४१ ०५३७) १३ कार्यालयीन खर्च " या 
लेखाशीर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०११९/प्र.क्र.१७/परि-४ 


३. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उप 
विभाग- चार, अनुक्रमांक ११ अन्वये प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमीत 
करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३२८१५३५२७२८२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
DN: c=IN, (TRA, ou=HOME 


eal ae 
RAMCHANDRA LANGHI ण 


ate: 202: 


(4. रा. ore) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) महालेखापाल ( लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई /नागपूर. 
२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/निरीक्षण/लेखा), परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 
8) प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक. 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
६) कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) निवडनस्ती (परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


E59850F0B387403911 
HARAT RAMCHANDRA LANGHI 


